शुध्दीपत्रक-यांत्रिकी संघटने अंतर्गत 
निविदामध्ये पश्चात अर्हता निकष निश्चित 
करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक. संकिर्ण/१२१७/ (प्र.क्र.११४/१७)/ यांत्रिकी 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १६/०६/२०२० 


वाचा:- 
१) जलसंपदा earn are निर्णय क्र. संकिर्ण/१२१७/ (प्र.क्र.११४/१७)/ यांत्रिकी,दि.५/०७/२०१८ 


शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त वाचा येथील दि.०५/०७/२०१८ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र".इ" पुढीलप्रमाणे आहे. 


इ | संबंधित कामांच्या | यांत्रिकी संघटनेंतर्गत सर्व यांत्रिकी कार्यप्रकारातील 

विशिष्ट स्वरुपानुसार । १ द्वारे व उच्चालक - निर्मिती, उभारणी, परिचलन, देखभाल 
समकक्ष काम व दुरुस्ती 

कंत्राटदारांनी कोणत्याही । २) संयत्रे - परिचलन, देखभाल व दुरुस्ती 
कालावधीत प्रत्यक्ष |३) उपसा सिंचन योजना - पुरवठा, उभारणी, चाचणी, पंपीग 

केळेळे असणे अनिवार्य यंत्रसामुग्री परिचळन, देखभाल व दुरुस्ती. 
करण्यात यावे. वरील तीन कार्यप्रकारांपैकी कोणत्याही ज्या एका स्वरुपाचे कार्य 
करावयाचे आहे, त्या कार्यप्रकाराचे काम कंत्राटदाराने यडास्वीरित्या 
पूर्ण केलेले असणे अनिवार्य राहील. 


याऐवजी उपरोक्त मुद्दा क्र "इ".पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावा. 


इ | संबंधित कामांच्या | यांत्रिकी कार्यप्रकारातील 

विशिष्ट स्वरुपानुसार । १ द्वारे व उच्चालक - निर्मिती, उभारणी, परिचलन, देखभाल 
समकक्ष काम व दुरुस्ती 

कंत्राटदारांनी कोणत्याही । २) संयत्रे - परिचलन, देखभाल व दुरुस्ती 
कालावधीत प्रत्यक्ष |३) उपसा सिंचन योजना - पुरवठा, उभारणी, चाचणी, पंपीग 

केळेळे असणे अनिवार्य यंत्रसामुग्री परिचळन, देखभाल व दुरुस्ती. 
करण्यात यावे. वरील तीन कार्यप्रकारांपैकी कोणत्याही ज्या एका स्वरुपाचे कार्य 
करावयाचे आहे, त्या कार्यप्रकाराचे काम कंत्राटदाराने यडास्वीरित्या 
पूर्ण केलेले असणे अनिवार्य राहील.अन्य कंत्राटदाराकडून सबलेट 
(Sublet) करुन घेतलेले काम विचारात घेता येणार नाही. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकिर्ण/१२१७/ (प्र.क्र.११४/१७)/ यांत्रिकी 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००६२३१२४५४३१०२७ असा आहे. शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nitin 8 Jayswal 


: bt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
| | al Resources Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=71894bbac0c7eb5 1e12cb9daeac5180d016cee1 
e0459d85219298728553202a1, 
| serialNumber=c1ba81c84468f18830205f0d4c658e46b94 
a y S W a 1923220714550ad5439bba18a95b3, cn=Nitin B Jayswal 
Date: 2020.06.23 12:52:40 +05'30' 
(नि.ब.जयस्वाल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


प्रत - 
१. मा.मंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 
३. प्रधान सचिव (जलसंपदा), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेख़ापाल यांचे कार्यालय ( मुंबई/ नागपूर), महाराष्ट्र राज्य. 
७. वित्त विभाग /सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय. 
८. सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव /सर्व उपसचिव ,जलसंपदा विभाग ,मंत्रालय. 
९. कार्यकारी संचालक कृष्णा / तापी / गोदावरी / विदर्भ / कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र. 
१०. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
११. अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, पुणे /कोल्हापूर / नाशिक / नागपूर / नांदेड, जलसंपदा विभाग 
१२. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१३. सर्व अधिकारी / कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय. 
१४. यांत्रिकी संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


